महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: बीयुडी.-१६२०/प्र.क्र.५३/२८-अ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : २८ ऑक्टोबर, २०२०. 


विषय :- मिहान प्रकल्पाच्या विकासा करिता महाराष्ट्र विमानतळ कंपनीस 
अनुदान वितरीत करणेबाबत. 

वाचा :- उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास 
कंपनी, मुंबई यांचे पत्र क्र. मविविकं/मिहान/१९५२, दि.२०/०४/२०२०. 


शासन ज्ञापन :- 


लेखाशीर्ष ३०५३ ०१७३ खाली उपलब्ध तरतुदीतून मिहान प्रकल्पातील भूसंपादनाबाबत 
न्यायालयातील कलम १८ व २८ खालील दाव्यांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. सदर 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी रु.१५५.०० कोटी तरतूद अर्थसंकल्पित 
करण्यात आली आहे. 
२. आता मिहान प्रकल्पातील भूसंपादनाबाबत न्यायालयातील कलम १८ व २८ खालील 
दाव्यांसाठी रु.३१.०० कोटी निधी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात लेखाशीर्ष ३०५३-०१७३ खाली 
उपलब्ध तरतुदीतून वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिलेली आहे. या अनुषंगाने मिहान 
प्रकल्पातील भूसंपादनाबाबत न्यायालयातील कलम १८ व २८ खालील दाव्यांसाठी रु.३१.०० कोटी 
निधी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस उपलब्ध करुन देण्यासाठी अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणालीवर वितरित करण्यात येत आहे. 


योजनेचे नाव-- मागणी क्रमांक ए-७, ३०५३ नागरी विमान चालन, 02 विमानतळ, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील 
व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (००) (०३) मिहान प्रकल्पाकरिता महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस 
सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (३०५३ ०१७३) ३५ भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान 


अ.क्र बाब सन २०२०-२१ ची मूळ । आता वितरीत करावयाची रक्‍कम 
अर्थसंकल्पिय तरतूद 
शं मिहान प्रकल्पातील कलम | रु. १,५५,००,००,००० रु. ३१,००,००,००० 
१८ व २८ अंतर्गत 
न्यायालयातील दाव्यांसाठी 
एकूण रु. १,५५,००,००,००० रु. ३१,००,००,००० 


(एकूण अक्षरी रक्‍कम रुपये एकतीस कोटी फक्त) 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीयुडी.-१६२०/प्र.क्र.५३/२८-अ 


३. मिहान प्रकल्पासाठी आता वितरीत करण्यात येणाऱ्या ३१.०० कोटी या रकमेचे वितरण 


पुढीलप्रमाणे करण्यात येत आहे. 
अ.क्र बाब आता वितरीत करावयाची रक्‍कम 
(पुरवणी मागणीपैकी) 
ष्र दिवाणी न्यायालयातील वाढीव नुकसान भरपाई बाबतचे रु. २५,००,००,००० 
कलम १८ खालील दाखल दावे 
२. दिवाणी न्यायालयातील कलम १८ नुसार वाढीव नुकसान रु. ६,००,००,००० 
भरपाई मिळण्याच्या अनुषंगाने कलम २८ करीता दाखल दावे 
एकूण रु. ३१,००,००,००० 


४. उपरोक्त खर्च "मागणी क्रमांक ए-७, ३०५३ नागरी विमान चालन, ०२ विमानतळ, १९० सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (००) (०३) मिहान प्रकल्पाकरिता महाराष्ट्र विमानतळ विकास 
कंपनीस सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (३०५३ ०१७३) ३५ भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान" या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ करिता मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. याबाबत उपसंचालक, 
विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच संचालक, 
विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 


५. वितरीत करण्यात येत असलेला सदरहू निधी सशर्त असून ज्या विकासकामांसाठी वितरीत 
करण्यात आला आहे, त्याच कामांसाठी तो विहीत मुदतीत खर्ची पडेळ याची खबरदारी महाराष्ट्र 
विमानतळ विकास कंपनीने घ्यावी. याबाबतची जवाबदारी नियंत्रण अधिका-याची असेल. तसेच, खर्च 
करण्यात आलेल्या निधीबाबत खर्चाचा आढावा वेळोवेळी शासनास सादर करण्यात यावा. 

६. हे शासन ज्ञापन वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.३११/२०२०/व्यय-४, 
दि.१६.१०.२०२० अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२०१०२९१६१६४३०१०७ असा आहे. हे आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Sanjeev R Kelusk 


ढ 
Of Maharasht General 

Admit tion Di nt ICode=400032, st=Mah: a 
521517a0d3fba83ff4473cb0d448a75f9b7f83cba41 836 

833b60¢93758c804, 

serialNumber=78be615e7dd5 1ebb89a43e2d8f1b14979bf8fSae2c 

e Uu S a r 63e3a7fe41c5716996cd4b, cn=Sanjee 
Date: 2020.11.06 12:59:41 +05'30' 
(संजीव केळुसकर) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 

> 


प्रति, 


१. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्या., मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीयुडी.-१६२०/प्र.क्र.५३/२८-अ 


२. संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 

३. उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 

४. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा// (लेखा अनुज्ञेयता ),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षक, मुंबई. 

७. कक्ष अधिकारी, कार्या-२५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


